अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 
पोलीस अधीक्षक, लातूर. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए १२१३/१७९०/प्र.क्र. ६०३/पोल-८. 
जागतिक व्यापार केंद्र, कफ परेड, मुंबई - ४०० ००५, 
तारीख: १८ मार्च, २०१४. 


वाचा 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए ०९१३/१३६८/प्र.क्र. ४८२/पोळ-८, दि. १८.१०.२०१३. 


area निर्णय 
पोळीस अधीक्षक, लातूर यांच्या आस्थापनेवरील १८ अस्थायी पदांना संदर्भाधीन शासन 


निर्णयान्वये दिनांक २८.२.२०१४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. आता सोबत जोडलेल्या 


विवरणपत्रातील पोलीस अधीक्षक, लातूर यांच्या आस्थापनेवरील १८ अस्थायी पदांना दिनांक 


१.३.२०१४ पासुन दिनांक २८.२.२०१५ पर्यंत खालील अटींच्या अधीन राहून, पुढे चालू ठेवण्यास 


शासन या आदेशाद्वारे मंजुरी देत आहे. 


१. दि. १.३.२०१४ ते दि. २८.२.२०१५ या कालावधीत पदांच्या आकृतीबंधास पोलीस 


महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी उच्चस्तरीय समितीची अंतिमत: मान्यता प्राप्त 
करुन घ्यावी. 


२. सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ रिक्‍त असलेल्या अस्थायी पदांना (कार्यकारी पदे वगळून) ही 
मुदतवाढ OE] असणार नाही. 
२. यासाठी होणारा खर्च गृह विभाग, मागणी क्रमांक : बी-१, “२०५५ पोलीस-१०९ जिल्हा पोलळीस- 


१०९ (००) (०१) जिल्हा पोळीस दल ” या लेखाशिर्षाखालील सन २०१४-२०१५ या वर्षीच्या मंजूर 


अनुदानातून भागविण्यात यावा व हा खर्च त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


३. प्रस्तुतचे आदेश, शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१४/प्र.क्र. १०/१४/वित्तीय सुधारणा- 


१, दि. १०.२.२०१४ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए १२१३/१७९०/प्र.क्र. ६०३/पोल-८. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०३१८१११३२७७५२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Shahajahan 


Shah ajahan Shakur Mulani 


DN: CN = Shahajahan Shakur 


Mulani, C = IN, S = Maharashtra, 
S h aku r O = Government Of Maharashtra, 
; OU = Home 
Date: 2014.03.19 15:34:51 
Mulani Date: 2 
(शहाजहान मुलाणी) 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. अप्पर पोलीस महासंचालक (वाहतुक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३. महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), नागपूर. 
४. पोलीस अधीक्षक, लातूर 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर 

६. वित्त विभाग (व्यय-७/वित्तीय सुधारणा-१), मंत्राळय,मुंबई. 

७. कार्यासन (पोल-३), गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

८. निवडनस्ती पोल-८ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


पोलीस अधीक्षक, लातूर यांचे आस्थापनेवरील १८ अस्थायी पदांना दिनांक १.३.२०१४ पासुन पुढील मुदतवाढ देण्याबाबतचे पदांचे विवरणपत्र 


(शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. टिआरए १२१३/१७९०/प्र.क्र. ६०३/पोल-८, दिनांक : १८ मार्च, २०१४ चे सहपत्र) 


डा प्रस्तावित पदे पदे निर्माण केल्याचा शासन निर्णय, गृह | मागील वर्षात मुदतवाढ दिलेला शासन 
! विषय गि गी व ee दनांक 
विभाग, क्रमांक व दिनांक निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक व दिनांक 
पदनाम पदसंख्या 

ae | 2 3 8 4 & 

i पोलीस अधीक्षक, लातूर यांचे | पो.उ.नि. ०१ क्र.टिआरए ०४९९/सीआर १२३/ पोल- | टिआरए ०९१३/१३६८/प्र.क्र. 
आस्थापनेवरील (वाहतूक पो.हवा. ०३ ८, दि. २०.०९.२०००. ४८२/पोल-८, दि. १८.१०.२०१३. 
शाखेतील) अस्थायी पदे. पो.शि. १४ 

एकुण पदे १८ पदे 


